अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 


विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी 
श्री.नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्र. अपामं-२०२२/प्रक्र-१५४/का-१४२५ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ ऑक्टोबर २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.अपामं-२०२१/प्र.क्र.१६७/का-१४२५, दि. ९ मार्च,२०२२. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना रोजगार व स्वयं 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक 
मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. उपरोक्त शासन निर्णय दि. ९ मार्च, २०२२ 
अन्वये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्यात 
आली आहे. महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमातील नियम ८२(२) मधील 
तरतुदीनुसार महामंडळाच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्‍ती करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब 
पाटील यांची नियुक्‍ती करण्यात येत असून, सदर नियुक्‍ती पुढील आदेशापर्यंत राहील. तसेच श्री. नरेंद्र 
अण्णासाहेब पाटील यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे व मंत्री पदाच्या दर्जाच्या अनुषंगाने शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-शासाउ-१०.१०/प्रक्र-९६/१०/सा.उ.,दि.१३/०३/२०१२ प्रमाणे देय असलेल्या 
सोयी सवलती त्यांना अनुज्ञेय असतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१०१७१५२५२६३२१६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 
Date: 2022.10.19 11:32:04 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः अपामं-२०२२/प्रक्र-१५४/का-१४२५ 


) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व विधान मंडळ सदस्य, 

) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९) MARS अण्णासाहेब पाटीळ,प्रोग्रेसिव्ह हायनेस,फ्लॅट नं.१००१,सेक्टर नं.१६-अ,सानपाडा (पूर्वी,नवी मुंबई. 
qo) व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ,मुंबई 
११) सर्व राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१२) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
१३) नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव/ अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) / (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र, मुंबई 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८) निवड नस्ती (का-१४२५) / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


